परिवहन विभागातील उप प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२३ 
रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: एमव्हीडी-०९२२/प्र.क्र.२२९/परि-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ०८ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा:- १) शासन परिपत्रक क्र. एमव्हीडी-०८१४/प्र.क्र. २९२/परि-४, दि. ०८.०३.२०१९. 
२) शासन परिपत्रक समक्रमांक दिनांक २१.०९.२०२२. 
३) शासन परिपत्रक समक्रमांक दिनांक ०७.१०.२०२२. 


शासन परिपत्रक:- 

safes क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये परिवहन विभागातील उप प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०१३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 
प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. त्याच आधारावर उपर्निरदिष्ट क्र.२ येथील शासन परिपत्रकान्वये उप 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील दि.०१.०१.२०१४, दि.०१.०१.२०१५, 
दि.०१.०१.२०१६ व दि.०१.०१.२०१७ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली होती. 
त्याच आधारावर उपर्निर्दिष्ट H.3 येथील शासन परिपत्रकान्वये उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, 
गट-अ या संवर्गातील दि.०१.०१.२०१८, दि.०१.०१.२०१९, दि.०१.०१.२०२०, दि.०१.०१.२०२१ व 
दि. ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली होती. 
२. आता उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. त्यानुसार सदर ज्येष्ठतासूची तयार करतांना विचारात घेतलेल्या बाबी सोबत जोडलेल्या 
"परिशिष्ट-अ" प्रमाणे असून त्या आधारे सदरची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सोबत जोडलेल्या 
"परिशिष्ठ-ब" नुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


३. प्रस्तुत ज्येष्ठतासूची ही तात्पुरत्या स्वरुपातील आहे. 


४. परिवहन आयुक्त यांना विनंती आहे की, सदर परिपत्रकासोबतच्या ज्येष्ठतासूचीत समाविष्ट 


असलेल्या व कार्यरत असलेल्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९२२/प्र.क्र.२२९/परि-४, 


५. सदर ज्येष्ठतासूचीबाबत काही आक्षेप असल्यास त्याबाबत पंधरा दिवसाच्या आत परिवहन 
आयुक्‍त तसेच शासनाकडे आपले निवेदन सादर करावे. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या निवेदनांवर विचार 
करण्यात येणार नाही. 


६. ज्येष्ठतासूचीतील कार्यरत अधिकाऱ्यांनी ज्येष्ठतासूचीची प्रत शासनाच्या संकेतस्थळावरुन 
प्राप्त करून घ्यावी. 


७. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०९०८१७११३३९०२९ 


आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtr 
2. 


.5.4.20=adedcafl e22746fc379c4d04972c090c93ed25575 1 866f45a 
6b130031dd33559, 
pseudonym=B29226 1 2E606733B1ABC8BE253ADA57B2D4704C4, 

B H A RAT R serialNumber=49CE1A18F73B9A209085E92127FE59850F0B387403 
911C9F82C1EBF9BE2AB089, cn=LANGHI BHARAT ३ 
Date: 2023.09.08 17:16:24 +05'30° 
(भरतरा. लांघी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति - संबंधित उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (परिवहन आयुक्‍त यांचेमार्फत) 


प्रत- १. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. निवडनस्ती परिवहन-४. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९२२/प्र.क्र.२२९/परि-४, 


परिशिष्ठ-अ 


अ) अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांच्या अध्यक्षतेखाली सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
संवर्गात यापूर्वी देण्यात आलेल्या मानीव दिनांकाची तपासणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात 
आलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार मानीव दिनांकाची प्रकरणे तपासण्याची व सेवा 
ज्येष्ठतासूच्यांचे पुनर्विलोकन करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. त्यानुसार यापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या 
सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संवर्गाच्या सेवाज्येष्ठता याद्या सुधारीत करण्याची कार्यवाही 
स्वतंत्र्यरित्या करण्यात येईल. तसेच मानीव दिनांक देय होणाऱ्या अधिकाऱ्यांची उप प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/परिवहन उप आयुक्त (व.श्रे) पदावरील 
ज्येष्ठताक्रम बदलल्यास उक्त संवर्गाच्या ज्येष्ठतासूच्या सुद्धा स्वतंत्र्यरित्या प्रसिद्ध करण्यात 
येतील. 


आ) उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या संवर्गाची उपर्निर्दिष्ट क्र.१ येथील शासन 
परिपत्रकान्वये दि. ०१.०१.२०१३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द झालेली असून सदर 
ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण चाळू अथवा प्रलंबित नाही. याच आधारावर 
उपर्निर्दिष्ट क्र. २ येथील शासन परिपत्रकान्वये दि.०१.०१.२०१४, दि.०१.०१.२०१५, 
दि.०१.०१.२०१६ व दि.०१.०१.२०१७ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आली होती. 
सदरची ज्येष्ठतासूची त्यापुढील तात्पुरत्या सेवाज्येष्ठता सूचीकरीता आधारभूत मानन्यात आलेली 
आहे. उपर्निर्दिष्ट क्र. ३ येथील शासन परिपत्रकान्वये दि.०१.०१.२०१८, दि.०१.०१.२०१९, 
दि.०१.०१.२०२०, दि.०१.०१.२०२१ व दि. ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द 
करण्यात आली होती. सदरची ज्येष्ठतासूची त्यापुढील तात्पुरत्या सेवाज्येष्ठतासूचीकरीता 
आधारभूत मानन्यात आलेली आहे. 


इ) दि. ०१.०१.२०२२ च्या प्रारुप यादीमध्ये नमूद तथापि दि. ३१.१२.२०२१ अखेरपर्यंत 
सेवानिवृत्त, मयत, पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे दि. ०१.०१.२०२३ रोजीच्या प्रारुप यादीमध्ये 
कमी करण्यात आली आहेत. 


KKKKKKKKK KKK KEK KKK KKK KEK KEK ERKERK KERR ERAERRKAKRK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट-ब 


उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता सूची 


(कालावधी दि.०१.०१.२०२२ ते दि. ३१.१२.२०२२) 


नियम संबंधित 
रै संबंधित ea eee नियम 3 (2) ज्येष्ठते सेवानिवृत्तीचा 
(२) (ब) जन्मदिनांक ज्येष्ठते दिनांक 
शासकीय कर्मचा-याचे | पदावरील विनांक (अ) नुसार दिनांक 
नुसार (दिनांक - प्रवर्ग व या चा (दिनाक शैक्षणिक अर्हता शेरा 
Neri नाव नियुक्तीचा संवर्गात प्रत्यक्ष दिनाक a 
ज्येष्ठता महिना-वर्ष) रुजू दिनांक दिनांक 
क मार्ग रुजू दिनांक महिना-वर्षी 
क्रमांक 
हिं श्री. बजरंग खरमाटे पदोन्नती | 09.08.9988 | भ.ज.(ड) | २३.०७.२००४ 39.02.2022 B.Sc Part 9 सेवानिवृत्त 
२ श्री. प्रकाहा जाधव पदोन्नती | ०२.११.१९६४ | खुला | २६.०७.२००४ ३०.११.२०२२ Hsc सेवानिवृत्त 
Diploma in 
3 श्री. विलास GRY कांबळे | पदोन्नती १४.०६.१९६४ | अ.जा. | २६.०७.२००४ ३०.०६.२०२२ Mechanical सेवानिवृत्त 
Engineering 
Diploma in 
ae श्री. संजय ससाणे पदोन्नती | १२.०६.१९६४ | खुला | १५.०७.२००५ ३०.०६.२०२२ Mechanical सेवानिवृत्त 
Engineering 
D.C.E, B.E in Civil 
५ श्री. अनिलकुमार वळीव | पदोन्नती | १८.०२.१९६९ | अ.जा. | २३.०७.२००५ द त | 
Engineering 
श्री. विजयसिंह रामसिंह boi Ppa 
६ च्या पदोन्नती ०३.०७.१९७० .ज. | २६.०७.२००५ ३१.०७.२०२८ Mechanical 
Engineering 
B.E in Mechanical 
Let श्री. स्टीव्हन अल्वारीस पदोन्नती १४.०२.१९६८ खुला ५.७.२००८ २८.०२.२०२६ ne oe a 
Engineering 
८ श्री. प्रदिप शिंदे पदोन्नती | २६.११.१९७३ | खुला | ५.०७.२००८ 30.99.2039 | B.EinCS&E 
B.E. in Electrical 
९ श्री. दिपक अ.पाटील पदोन्नती | ०१.०६.१९६८ | खुला | ५.७.२००८ ३१.०५.२०२६ कत 


Engineering 


श्री. राजकुमार वर्धेकर 


H.S.C., D.C.R.E. 


oe पदोन्नती .०९.१९६५ । अ.जा. | ०१.११.२०० ०.०९.२० 
बागडी) २२.०९.१९६ २००९ ३०.०९.२०२३ aii 
B.E in Electrical, 
Electronics & 
रि श्री. विनय अहिरे पदोन्नती | २९.०९.१९७३ | अ.जा. | ०१.१०.२०१० ३०.०९.२०३१ Power 
Engineering , 
M.B.A. 
१२ श्री. राजेंद्र वर्मा पदोन्नती | ०६.११.१९६९ | इ.मा.व. | ०७.०५.२०११ ३०.११.२०२७ B.E. (Civil) 
१३ | श्री. जयंतकुमार व. पाटील । पदोन्नती ०१.११.१९६७ | इ.मा.व. | १५.०४.२०११ ३१.१०.२०२५ M.Sc (Stats) 
| श्री. गजानन नेरपगार पदोन्नती २१.०६.१९७२ | इ.मा.व. | १४.०३.२०१२ ३०.०६.२०३० | 8. Electronics 
१५ श्री संजय मेत्रेवार पदोन्नती ३०.०३.१९७३ | वि.मा.प्र. | ०१.०४.२०१२ ३१.०३.२०३१ | B.E Production 
१६ श्रीमती हेमांगिनी पाटील | पदोन्नती ३१.०५.१९७६ | इ.मा.व. | २०.०३.२०१२ ३१.०५.२०३४ | 8. Electronics 
हि श्री. शाम लोही पदोन्नती १३.०७.१९७५ | भ.ज (क) | २८.०३.२०१३ ३१.०७.२०३३ | 8. Electronics 
B.E Electonics & 
१८ श्री. किरण बिडकर पदोन्नती । १२.०५.१९७२ | खुला | २०.०८.२०१३ 39.04.2030 | Telecommunicati 
on 
as श्री. अनिळ सखाराम पराती क ला खुला | ०१.०२.२०१४ गा 8. Mechanical & 
पाटील क 3 na oes, M.E Mechanical 
20 श्री. GARY वाघुले पदोन्नती | ०१.०६.१९६९ | खुला | ०१.०२.२०१४ ३१.०५.२०२७ B.E Civil 
29 श्री. विनोद सगरे पदोन्नती | ०६.०७.१९७३ | खुला | ०१.०२.२०१४ ३१.०७.२०३१ | B.E Production 
२२ श्री.रविंद्र भुयार पदोन्नती | २०.१०.१९७४ | खुला | ०१.०२.२०१४ ३१.१०.२०३२ B.Sc Maths 
23 श्री. संदेश म. चव्हाण पदोन्नती १७.०३.१९७६ | वि.जा(अ) | ०१.०२.२०१४ ३१.०३.२०३४ | B.E Mechanical 
२४ श्री. संजीव भोर पदोन्नती | ३०.०८.१९७० | खुला | ३१.०८.२०१५ ३१.०८.२०२८ B.E Civil 
B.E Computer 
२५ | श्री. विजय लक्ष्मण काठोळे | पदोन्नती | 90.09.9903 | खुला | 09.08.2094 ३१.०१.२०३१ Sciencs & 


Engineering 


२६ | श्रीमती अर्चना गायकवाड | पदोन्नती | 90.02.9903 | खुला | 39.02.2094 22.02.2039 | BE Electronics 
२७ । श्री. अशोक गंगाराम पवार | पदोन्नती । ०१.०६.१९६९ | भ.ज (ब) | 39.02.2094 ३१.०५.२०२७ | B.Sc physics 
B.V.S.C &A.H., 
M.V.S.C ,M.D 
२८ श्री. रुपकुमार बेलसरे । पदोन्नती | १३.०७.१९६४ | अ.जा. | 09.08.2094 ३१.०७.२०२२ 2. ॥ | सेवानिवृत्त 
Engineering, LLB, 
LLM,Phd 
श्रीमती उर्मिला कांतिळाल M.Sc (Math 
२९ ae पदोन्नती | 30.00.9909 | खुला | 02.09.209¢ 39.019.202@ | MSe Mains) 
पवार B.Ed 
Degree of 
Bachelar of 
30 श्री. विश्वंभर शिंदे पदोन्नती | ०५.०३.१९६४ | खुला ।०२.०१.२०१८ ३१.०३.२०२२ Veternary सेवानिवृत्त 
Science of Animal 
Husbandary 
३१ श्री. नानाजी बच्छाव पदोन्नती | ०१.०६.१९६४ | खुला ।०१.०१.२०१८ 39.04.2022 | B.Scin Chemistry | सेवानिवृत्त 
: श्री. विनोद वैजनाथ खुला | 
३ च्या पदोन्नती | २१.०३.१९७६ | खुला |।०८.०१.२०१८ 39.03.2038 | B.E Mechanical 
अतुल व B.Tec Agricultural 
33 श्री. अतुल आदे पदोन्नती | १६.०६.१९७३ | इ.मा.व. | ०१.०३.२०१८ ३०.०६.२०३१ as 
Engineering 
38] श्री. विनोद मल्हारी जाधव । पदोन्नती | ०१.०६.१९७६ | अ.जा. | 22.03.2092 ३१.०५.२०३४ | B.E Mechanical 
34 श्रीमती जयश्री दुतोंडे । पदोन्नती | 03.06.9902 | इ.मा.व. | २८.०६.२०१८ ३०.०६.२०३० ह 
३६ । श्री. अविनाश प्रभात राऊत । पदोन्नती । १४.०७.१९७७ | अ.जा. | ०२.०७.२०१८ ३१.०७.२०३५ ae र. तो 
३७ श्री. ज्ञानेश्वर हिरडे पदोन्नती । २६.०६.१९६७ | खुला ।१३.०७.२०२० ३०.०६.२०२५ | B.E Elecronics 
आयात निधन दि. 
३८ श्री. हेमंत पाटील पदोन्नती | २९.१०.१९६४ | खुला | २६.११.२०२० ३०.१०.२०२२ H.S.C a 


OR 019.2022 


Diploma in 


३९ | श्री. तानाजी परशू चव्हाण | पदोन्नती | 09.08.9888 | खुला ।२७.०८.२०२० 39.04.2022 | हला झा सेवानिवृत्त 
Engineering 

शि श्री. किरण मोरे पदोन्नती | ११.०९.१९८२ | अ.जा. | १४.०१.२०२१ ३०.०९.२०४० | B.E. (Automobile) 

| va | श्री. विजय चिंतामण भोये । पदोन्नती । 90.09.9809 । अ.ज. | १४.०१.२०२१ ३१.०१.२०३५ | B.E. (Mechanical) 

४२ श्री. जयंत ar चव्हाण । पदोन्नती | ०६.०४.१९८३ | अ.ज. | 08.02.2029 ३०.०४.२०४१ | B.E. (Mechanical) 

४३ श्री. दत्तात्रय सांगोळकर | पदोन्नती | ०१.०६.१९७८ | इ.मा.व | १४.०१.२०२१ ३०.०६.२०३६ | 8.६. Mechanical 

झि श्री. नंदकिशोर पाटील । पदोन्नती | १५.०६.१९६४ | खुला | 98.08.2029 ३०.०६.२०२२ | HSc,SY.BSc | सेवानिवृत्त 

४५ श्री.सुबोध मेडशीकर पदोन्नती । २५.०२.१९६४ a 20.08.2024 26.02.2022 HS.C. सेवानिवृत्त 
Diploma in 

४६ श्री. राजेश सरक पदोन्नती | ०६.११.१९६६ | भ.ज.(क) | ०८.११.२०२१ ३०.११.२०२४ | — Automobile 
Engineering 

शि श्री. महेश देवकाते पदोन्नती | 22.90.9989 | भ.ज (क) | २८.१०.२०२१ 39.90.2024 | 8.६. Production 

४८ श्रीमती पळवी कोठावदे । पदोन्नती । २३.०७.१९८३ | इ.मा.व | ०९.११.२०२१ ३१.०७.२०४१ | B.E in Production 

४९ श्री. राजवर्धन करपे पदोन्नती | ०५.०८.१९८९ | SALT | २९.१०.२०२१ ३१.०८.२०४७ | B.E (Computer) 

५० श्री. प्रसाद गाजरे पदोन्नती । २८.०२.१९८७ | SALT | २८.१०.२०२१ २८.०२.२०४५ | B.E Mechanical 

५१ श्रीमती अश्विनी स्वामी पदोन्नती १७.०६.१९९१ | इ.मा.व. | २२.१०.२०२१ ३०.०६.२०४९ B.Sc (Maths) 


